मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजने अंतर्गत Sensitization 
Training and Capacity Building या 
बाबीकरिताच्या रु. ८.०० कोटी एवढ्या निधीच्या 
खर्चाच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र.९०/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-४)/विशा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ /विजा-६, दिनांक ३१.०१.२०१९. 
3) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-०३२२/प्र.क्र.९० /विशा-६, दिनांक १४.०३.२०२२. 
४) मुंबई शहर सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता गठीत 
उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि. ०३.११.२०२२ रोजीची बैठक 
५) पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), मुंबई यांचे दि. 99.02.2023 रोजीचे पत्र 
६) मुंबई शहर सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता गठीत 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि. 24.04.2023 रोजीची बैठक. 
७ गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-०३२२/प्र.क्र.९० /विशा-६, दिनांक २८.०३.२०२३. 
८) पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), मुंबई यांचे दि. ०९.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीस दिनांक 39.09.2098 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने रु. २५२ कोटी इतक्या निधीस मान्यता दिलेली असून या 
योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र शासन व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. दिनांक 
१४.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील ब) क्षमता विकास (Capacity Building) अन्वये अ. क्र. १३ 
येथे Sensitization Training and Capacity Building या बाबीकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर निधी पुढीलप्रमाणे असून Single Nodal Agency (SNA) च्या बँक खात्यात उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 


अ. | बाब लेखाशिर्ष ४०५५०२९७, निर्भया | एकूण रक्‍कम (रुपये 
क्र निधी अंतर्गत राज्य हिस्सा (४०%) ।कोटी) 
(रक्‍कम रुपये कोटी) 
षि . | Sensitization — Training ¢,00/- ¢.00/- 
and Capacity Building 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र.९०/विशा-६ 


मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या आराखड्यातील 
Sensitization Training and Capacity Building या घटकाच्या (Component) SHASTA आणि 
रु.८.०० कोटी एवढा निधी खर्च करण्यास दिनांक १४.०३.२०२२ व fF.2¢.03.2023 रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक यांना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रु. ८ कोटी 
निधीच्या वापराबाबत पुनर्रचना करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

दिनांक २५.०५.२०२३ रोजी मा. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षतेखाली शक्‍ती प्रदत्त समिती 
(High Power Committee) च्या पार पडलेल्या बैठकीत प्रकल्प अंमलबजावणी समितीला (PIC) 
दिलेल्या अधिकारान्वये प्रकल्प अंमळबजावणी समिती (PIC) ने Sensitization Training and Capacity 
Building या घटकाची पुनर्रचना प्रस्तावित केळी असून ती पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sub-Component Name Cost (in INR) 

IT & VC Equipment and LMV Simulator 6,94,17,250/- 
Capacity Building and Training Maharashtra Police Academy (MPA) 62,40,000/- 
Training with Women and child Development Department 2,00,000/- 
Contingency 41,42,750/- 
Total 8,00,00,000/- 


सदर प्रस्तावित पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमलबजावणी बाबत गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदी करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 
३. केंद्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग / खर्च हा 
केंद्र / राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत पध्दतीने येणा-या किमतीनुसार व लेखाशिर्षनिहाय 
विहीत करण्यात आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून व यासंदर्भातील वित्तीय औपचारीकता 
पूर्ण करून करण्यात यावा. 
४. कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त निधी संचित (parking) स्वरूपात ठेऊ नये. यानुषंगाने प्राप्त 
निधीचा विनियोग झाल्यानंतर विहीत कालावधीत योग्य त्या विवरणपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(utilization certificate) सादर करावे. प्रस्तुत योजनेचे प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाच्या 
आवश्यकतेनुसार अंतर्गत लेखापरीक्षणासाठी यासंदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 
५. सदर खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, ow 
राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१४) ४०५५०२९७ राज्य हिस्सा (४०%), १३-कार्यालयीन खर्च 
ळेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध Single Nodal Agency च्या बँक खात्यात 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदींतून करण्यात यावा. 
६. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्त, मुंबई यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 
७. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२३, दिनांक 
१६.०३.२०२३ आणि दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निदेशांस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र.९०/विशा-६ 


be 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१२४७०५०७२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
R A H U | V | J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371¢432c67afaec7daSaad928d9 


66ad4270c6a4flac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623 
C7F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VAY KULKARNI 
Date: 2023.09.25 12:49:00 --05'30' 
(राहुल वि. कुलकर्णी कर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 

९. 


सह सचिव / उप सचिव (रोखशाख), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३.व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (विशा-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


